RNI No . MAHBIL / 2009/ 31748 
Reg. No . MH/ MR/ South- 324/ 2013 - 15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ६, अंक १२ ] 


गुरुवार, जुलै ३, २०१४ / आषाढ १२ , शके १९३६ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये २६ . ०० 


असाधारण क्रमांक ६८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम यांखालील ( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना . 


नगर विकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ जुलै २०१४ . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि नगरपरिषदा ( राज्य विधानसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुका यांच्यामुळे विविक्षित 

महानगरपालिकांचे महापौर व उप महापौर आणि नगरपरिषदांचे अध्यक्ष पदांसाठीच्या) निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे 
अधिनियम, २०१४ ( २०१४ चा महा. ११ ) . 

क्रमांक : एमसीओ २०१४ / प्र.क्र . ११९ / नवि १४ . - महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि नगरपरिषदा ( राज्य विधानसभेच्या आगामी सार्वत्रिक 
निवडणुका यांच्यामुळे विविक्षित महानगरपालिकांचे महापौर व उप महापौर आणि नगरपरिषदांचे अध्यक्ष पदांसाठीच्या ) निवडणुका तात्पुरत्या पुढे 
ढकलणे अधिनियम , २०१४ ( २०१४ चा महा. ११ ) याचे कलम १चे पोट -कलम ( ३) या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन याद्वारे ५ जुलै २०१४ हा दिनांक उक्त अधिनियम अंमलात राहण्याचा आधीचा दिनांक म्हणुन नियुक्त करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज . ना . पाटील , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ - ( म . उ.वि . )- ६८ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जुलै ३, २०१४ / आषाढ १२, शके १९३६ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Madam Kama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , date 3rd July , 2014 . 


NOTIFICATION 


THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS AND MUNICIPAL COUNCILS TEMPORARY POSTPONEMENT OF ELECTIONS 

(OF THE MAYORS AND DEPUTY MAYORS OF CERTAIN MUNICIPAL CORPORATIONS AND PRESIDENTS OF CERTAIN 
MUNICIPAL COUNCILS DUE TO ENSUING GENERAL ELECTIONS TO THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY ) ACT , 2014 . 


No. MCO 2014 / C . R . 119 /UD 14 . - In exercise of the powers conffered by sub section ( 3 ) of 
section 1 of the Maharashtra Municipal Corporations and Municipal Councils Temporar 
Postponement of Elections (of the Mayors and Deputy Mayors of Certain Municipal Corporations 
and Presidents of Certain Municipal Councils due to ensuing general elections to the State 
Legislative Assembly ) Act, 2014 (Mah . XI of 2014 ), theGovernment of Maharashtra hereby appoints 
5th July 2014 to be the earlier date upto which the said Act shall remain inforce . 


By order and in the name of Governor of Maharashtra , 


J . N . PATIL , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


